श्री.उ.ळल.सावंत, उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
यांच्या पदोन्नतीस मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - वैमाशा-२०१७/प्र क्र.१४६ /ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ०६ जून, २०१९ 


वाचा - शासन निर्णय,क्रमांक: वैमाशा-२०१७/प्र.क्र.१४६/ ग्रासं-३, दि.३०.१०.२०१७ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त शासन निर्णयान्वये अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील उप नियंत्रक,गट अ या संवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदावर 
त्या यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक,गट ब (राजपत्रित) या संवर्गातील श्री.उ.ळल.सावंत यांना ११ 
महिन्यांकरीता तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आळेली होती. सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीचा कालावधी दि.२९ 
सप्टेंबर, २०१८ रोजी समाप्त होत आहे. 
२. श्री.उ.ल.सावंत यांच्या पदोन्नतीस पूर्वलक्षी प्रभावाने दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ पासून त्यांच्या 
सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर प्रकरणी मूळ पदोन्नतीच्या आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम रहातील. 
४. सदर arm निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०६०७१२४२३६०३०६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Suresh Dnyandeo DN: CN = Suresh Dryandeo Redeka,C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Food Civil Supplies and 
Redekar Sug eran 
(सु.ज्ञा.रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


श्री.उ.ळ.सावंत, उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग 


प्रत :- १) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल -१/२ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
६) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
७) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, 
८) निवड नस्ती , कार्यासन ग्रासं- 


